वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील,सहायक नियंत्रक, 
वैधमापन शास्त्र या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, 
२०२३ या दिनांकास अनुसरुन अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१०/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- अ.ना. पु व ग्रा. स.वि. शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा २०२२/प्र.क्र. ०३/ग्रा.सं.३/ 
दि. २२/०८/२०२२. 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी २०२१ नियम ५ (१) नुसार प्रतिवर्षी 
१ जानेवारी रोजीची मागील कॅलेंडर वर्षामध्ये संबंधित संवर्गात नविन नियुक्‍त झालेल्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी तयार करुन ती प्रसिध्द करण्याबाबत तरतूद आहे.संदर्भाधीन 
दि.२२/०८/२०२२ च्या परिपत्रकान्वये वैध मापन शास्त्र, यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी २०२२ या दिनांकास अनुसरुन सामायिक अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 
२. सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र या संवर्गात सन २०२२ या कॅलेंडर वर्षामध्ये एकही नवीन 
कर्मचारी सरळसेवा/पदोन्नती वा अन्य मार्गाने नियुक्‍त झालेला नाही. यास्तव या संवर्गाची तात्पुरती 
जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची आवश्‍यकता नसल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) 
नियमावळी २०२१ नियम ५ (२) नुसार मागील कॅलेंडर वर्षाच्या अंतिम जेष्ठता यादीमधील 
सेवानिवृत्ती/निधन/पदोन्नती/राजीनामा इ. कारणामुळे त्या संवर्गात कार्यरत नसलेल्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांची नांवे वगळून दि. १ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी तयार करण्यात आली 
असून ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ठ अ येथे जोडण्यात आली आहे. 
३. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची 
नियमितरित्या सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


8. सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची उपरोक्‍त अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची 
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात 
मा. सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमत्ती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


षु. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी सहायक नियंत्रक,वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ठातील अंतिम जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१०/ग्रासं-३ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०२०११२१९२६४३०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHESHRAO 
BHASKAR KUTE 


(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


प्रति, 


१ सर्व संबंधित सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत ) 


प्रत- 
१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय सह नियंत्रक वैद्य मापन शास्त्र. 
३) निवडनस्ती (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१०/ग्रासं-३ 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा २०२३/प्र.क्र.१०/ग्रासं-३, दि. ०१ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे परिशिष्ठ “अ 
सहायक नियंत्रक, वैधमापन Brea या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी २०२३ या दिनांकास अनुसरुन अंतिम जेष्ठतासूची. 


नियम ३ (२) | शासकीय कर्मचाऱ्य संबंधित पदावरील | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) नुसार | ज्येष्ठतेचा पैवानिवत्ती शेरा 
(ब) नुसार नांव नियुक्तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 

a il 2 3 ४ षु ६ ७ ८ 

1 aa श्री. दि.ल.पोरडवार पदोन्नती ०४-०५-१९६७ अ.ज. २४.०८.१९९५ २४.०८.१९९५ । ३१.०५.२०२५ 
2) श्री. प्रि. Bore पदौोन्नती १५.०१.१९६९ | भक-क ०९.१०.१९९७ ०९.१०.१९९७ | ३१.०१.२०२७ 
३. श्री.र.शि.परदेशी पदोन्नती २६.०३.१९६९ विजाअ ०९.१०.१९९७ ०९.१०.१९९७ | ३१.०३.२०२७ 
४. श्री. र.सि. भोई पदोन्नती ०६.०१.१९६५ भब-ज ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ | ३१.०१.२०२३ 
ष्‌. श्री. रा. ल. रुपनर पदौोन्नती ०१.०१.१९६८ भब-क ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ | ३१.१२.२०२५ 
६. श्री. शि.य. मुंढे पदीन्नती १७.०४.१९६८ | भ.ज.ड १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ । ३०.०४.२०२६ 
७. श्री. अ.तु.चव्हाण पदोन्नती ०१.०६.१९६६ खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३१.०६.२०२४ 
८. श्री. सं. व्यं. रघोजी पदोन्नती ०७.०४.१९६८ खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ । ३०.०४.२०२६ 
९. श्री. सि.दा. ढवणे पदोन्नती ०१.०७.१९६७ विमाप्र १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०७.२०२५ 
1१0. | श्री.अ.ग. कोहाडे पदोन्नती १२.०३.१९७० अ.ज १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३१.०३.२०२८ 
P99. श्री. चं.दा. पालिवाल पदोन्नती २९.०३.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०३/२०२४ 
१२. श्री. म.वि. महाजन पदोन्नती १५.०८.१९६५ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०८/२०२३ 
१३. रां.चि.पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०५/२०२४ 
१४. श्री. प्र.द.कुडाळकर पदोन्नती १५.०४.१९६८ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२६ 
१५. श्री. आ. बा. पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | 39.04.2028 
१६. श्री. सु.रा.जोर्वेकर पदोन्नती ०६.०२.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २८.०२.२०२५ 
१७. श्री. आ.अ.कुलकर्णी पदोन्नती १६.०७.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ । ३१.०७.२०२६ 
१८. श्री. वि.बा. झोटे पदोन्नती २४.१०.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२६ 
१९. श्री. अ.मु.आकोटकर पदोन्नती २०.०३.१९७० खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२८ 
२०. श्री. ओ.कृ. गाडबैल पदोन्नती २५.०८.१९६६ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१०/ग्रासं-३ 


२१. श्री. भ.प्र.धुमाळ पदोन्नती ०५.०५.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२६ 
२२. श्री. सु.मो.सांगळे पदोन्नती ०१.०५.१९६९ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२७ 
२३. श्री.अ.का. महाजन पदीन्नती ०७.०५.१९६५ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२३ 
२४. श्री. अ.मु.कुलकर्णी पदोन्नती ११.०४.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२५ 
२५. श्री. र.इ.गवंडी पदोन्नती २२.०५.१९६९ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
२६. श्री. प्र.प्र.जोशी पदोन्नती ०३.०१.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२५ 
२७. श्री. सं.भा.बोरसे पदीन्नती २१.०४.१९७० इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२८ 
२८. श्री. अ.दि.तोटे पदोन्नती १०.११.१९६७ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२५ 
२९. श्री. सं.स.दलाल पदोन्नती १४.०८.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
३०. श्री. स.मा.शिदे पदोन्नती १.०१.१९७७० खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१२.२०२७ 
३१. श्री. र.श्री.दळवी पदोन्नती १०.१०.१९६६ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२४ 
३२. श्री. बा.तु.फटांगरे पदोन्नती १०.०३.१९६६ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | 39.03.2028 
33. श्री. AT ATS पदोन्नती ०१.०७.१९६७ इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ । ३०.०६.२०२५ 
३४. श्री. सं.ता.वाघ पदोन्नती ०१.०६.१९६९ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
३५. श्री. म.मा.जोर्वेकर पदोन्नती २२.०२.२०७० इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ । २९.०२.२०२८ 
३६. श्री. अ.दि.कुलकर्णी पदोन्नती १६.०७.१९६५ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२३ 
३७. श्री. वि.स.ळाटे पदोन्नती ०५.०३.१९७१ विमाप्र ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२९ 
३८. श्री. स्ने.धा.शिवगुंडे पदोन्नती १७.११.१९६५ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२३ 


